RNI No. MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५, अंक ३८ ] 


बुधवार , जुलै ३१, २०१९ / श्रावण ९, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ११.०० 


असाधारण क्रमांक ६३ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१९ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व शहर नियोजन अधिनियम , १९ ६६ . 

क्रमांक एमआरव्हीसी. ३३१९ / प्र.क्र . ४८ /(१) / नवि . ७ -ज्याअर्थी, राज्य शासनाने मुंबई, पुणे व नागपूर महानगर प्रदेशांमध्ये विविध मेट्रो 
रेल्वे, मोनो रेल्वे तसेच उपनगरीय रेल्वे प्रकल्प विविध प्रकल्प अंमलबाजवणी संस्थांमार्फत हाती घेतले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, सदर ‘ महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प तातडीने घोषित करावयाचे आहेत ; 

आता, त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा. ३७ ) चे कलम १२४ ब मधील उप - कलम (२-१अ) 
मधील स्पष्टीकरणान्वये या संदर्भात प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून अनुसूचीत नमूद केलेले प्रकल्प उक्त अधिनियमाच्या कलमे १२४ ब करीता 
महाराष्ट्र शासन ‘ महत्त्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करीत आहे. 


• 


अनुसूची 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


मार्गिकांची लांबी 


( ३ ) 


४ 


( १ ) 

( २ ) 
१ मुंबई मेट्रो मार्गिका-४ अ : कासारवडवली ते गायमुख 
२ मुंबई मेट्रो मार्गिका-५ : ठाणे-भिवंडी- कल्याण 
३ मुंबई मेट्रो मार्गिका-६ : स्वामी समर्थ नगर -जोगेश्वरी -कांजूरमार्ग, विक्रोळी 

मुंबई मेट्रो मार्गिका-७ अ : अंधेरी- CSIA व मार्गिका-९ दहिसर- मीरा- भाईंदर 

ठाणे मेट्रो-प्रस्तावित नवीन ठाणे ते नवीन ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग 
६ पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्प-पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो मार्गिका 

नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प विस्तार मार्गिका 
(१ ) मिहान ते एमआयडीसी इएआर मार्गिका ( लांबी १८.७६८ कि . मी .) 
( २ ) ऑटोमोटीव्ह चौक ते कन्हान नदी ( लांबी १२.९ २५ कि . मी . ) 
( ३ ) लोकमान्य नगर ते हिंगणा ( लांबी ६.६५७ कि . मी . ) 
( ४ ) प्रजापती नगर ते ट्रान्सपोर्ट नगर ( लांबी ५.४४१ कि . मी .) 
( ५ ) वासुदेव नगर ते दत्तवाडी ( लांबी ४.४८ ९ कि . मी . ) 


२.६६८ कि . मी . 
२४.९ ० कि . मी . 
१४.४७ कि . मी . 
१३.५८१ कि . मी . 
२९ .०० कि . मी . 
४.४१३ कि . मी . 
४८.२ ९ कि . मी . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ३१, २०१९/ श्रावण ९, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


८ 


२०.०० कि . मी 


मोनोरेल प्रकल्प जेकब सर्कल ( संत गाडगे महाराज चौक ते चेंबूर 
९ एमयूटीपी -३ प्रकल्प रेल्वे प्रकल्पातील मार्गिका 

( १) पनवेल- कर्जत रेल्वेमार्गाचे दुपरीकरण करणे 
( २ ) पश्चिम रेल्वेच्या विरार-डहाणू रेल्वेमार्गाचे चौपदरीकरण करणे 


२९ .०० कि . मी . 
६१.७७ कि . मी . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीराम यादव , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै ३१, २०१९/ श्रावण ९, शके १९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg 
Mantralaya,Mumbai 400 032 ,dated the 31st July , 2019 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No.MRVC . 3319 /C.R . 48 /CD /UD - 7. — Whereas , the State Government has undertaken the various Metro 
Railway , Mono Railway and Suburban Railway Projects in theMumbai , Pune , NagpurMetropolitan Regions 
through various Project Implementing Agencies ; 

And whereas , it is expedient to declare such projects as Vital Urban Transport Project ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Explanation to sub - section (2-1A ) of section 
124 B of theMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ), the Government 
ofMaharashtra hereby declares its intention to undertake the Projects described in the Schedule appended 
hereto as Vital Urban Transport Projects , as notified projects, for the purposes of the said section 124B . 


Schedule 


Serial Number Name of the Project 

Length of Corridor 
( 1 ) ( 2 ) 

(3 ) 
1. Mumbai Metro Line -4A -Kasarwadawali to Gaimukh corridor 

2.668 k.m. 
2. MumbaiMetro Line - 5 - Rail Project Thane-Bhiwandi-Kalyan 

24.90 k.m. 
3. MumbaiMetro Line - 6 - Rail Project Swami Samarthnagar - 

14.47 k.m. 
Jogeshwari-Kanjurmarg - Vikhroli corridor. 
4. MumbaiMetro Line – 7A - Rail Project Andheri -CSIA and 

13.581 k.m. 
Corridor 9 - Dahisar - Mira -Bhayander corridor. 
5. Thane Metro Rail Project New Thane - New Thane Ring Road corridor 29.00 k.m. 
6. Pune Metro Rail Project Pimpri, Chinchwad - Nigdi corridor 

4.413 k.m. 
7. Nagpur Metro Rail Project Exten.Corridor 

48.29 k.m. 
( 1) Mihan -MIDC EAR corridor (Length 18.768 k.m.) 
( 2 ) Automotive Chowk - Kanhan River (Length- 12.925 k.m.) 
(3 ) Lokmanya Nagar - Hingna (Length - 6.657 k.m.) 
(4) Prajapatinagar – Transport Nagar (Length - 5.441 k.m.) 

(5 ) Wasudev nagar – Dattawadi (Length— 4.489 k.m.) 
8. Mono Rail Project Jacob Circle (Saint Gadge Maharaj Chowk) 

20.00 k.m. 
to Chembur . 
9. Mumbai Urban Transport Project , 
( a ) Panvel -Karjat Doubling 

29.00 k.m. 
(b ) Virar-Dahanu Quadrupling 

61.77 k.m. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


SHRIRAM YADAV , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT 
CENTRAL PRESS , 21-A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERYAND PUBLICATIONS, 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


